आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
मातृवंदना योजनेकरीता निधी वितरण. 
(राज्य हिस्सा-२२१११४४१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. 4/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २२ जानेवारी, २०२१. 
वाचा :- 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
केंद्र शासन, महिला वबाल विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र. .No.94/9/2020/PMMVY, दि.२७.११.२०२०. 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.प्रमावं- २०२०/प्र.क्र.३३३/कु.क. 


२७ ६८२2 2 2 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षातील समरुप राज्य हिस्सा रु.६७.१११३४ लाख वितरीत करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२११, कुटुंबकल्याण खालील (०२) (०२) प्रधानमंत्री मातृवंदना या योजनेसाठी राज्य हिस्सा 
(२२१११४४१), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाज्ीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या 
उपलब्ध तरतुदींतून वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या ५ टक्के मर्यादेत 
रु.६७.१११३४ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.६७.१११३४ लाख (अक्षरी रुपये सदुसष्ट लाख अकरा हजार एकशे चौतीस 
wad) इतका निधी प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी 
यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनेहाय/उपलेखाशिर्षनेहाय साध्य seed भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाळा आदिवासी क्षेत्रातील 
व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्‍त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४३/प्र.स.(वि.सु.), दि.०७.०१.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११११२३५०९३७२४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Ravindra ee 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FAI ~Digambarro ae 
Aute erie Sarees 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 4 वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र.२ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


ह 51) 


१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


